जलसंपदा विभागासाठी कालव्यावरील 
बांधकामे संकल्पन करणेसाठी संगणकीय 
प्रणाली विकसीत करण्यासाठी स्थापन 


करण्यात आलेल्या समितीस मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ई-प्रशासन-२०१७ /२८३/प्र. क्र.१०२/निवसं-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९/०५/२०१८ 


वाचा:- 9) शासन निर्णय क्रमांक ई-प्रशासन ईप्रमं २०१७ /(१८/१७ दि.३१.५.२०१७, 
दि.१५.११.२०१७ व दि. ३.३.२०१८ 
२) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, पुणे 
यांचे पत्र क्र.बांव्यसंवि/तांशा-३/धा-/६८/२०१८ दि.२७.४.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

जलसंपदा विभागासाठी कालव्यावरील बांधकामे संकल्पन करणेसाठी संगणकीय 
प्रणाळी विकसीत करण्यासाठी दि.३१.५.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात 
आली होती. सदर समितीला दि.३.३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.३०.४.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. परंतु समितीचे कामकाज प्रलंबित असल्याने, या समितीस पुन्हा मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

१ घ.मी. / सेकंद पेक्षा कमी वाहन क्षमतेच्या कालव्यावरील बांधकामाच्या संकल्पनामध्ये 
एकसूत्रीपणा आणणेसाठी, विविध महामंडळांतर्गत प्रचलित संकल्पनाचा अभ्यास करून 
राज्यस्तरावर वापरण्यासाठी कालवा बांधकाम संकल्पचित्रांचे प्रमाणिकरण (standardization) 
करणेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीस "३१ मे २०१८ पर्यंत शासनास अहवाल सादर 
करण्यात येईल", या अटीच्या अधिन राहून दिनांक ३१ मे, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०९१३०४३५४२२७ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prasad Vinayakrao एकदाचा डन, 


ment, talCode=400032, st=M. 
2.5.4.20=83b8be9eb843dd6eccbd6aa4f9eecdOb5f7aca67ff32b 


. 
2eef7b9ed2d85ab9442, Prasad Vi 
K u | ka r n I Date: 2018.05.09 13:06:02 +05'30' 


(प्र.वि. कुलकर्णी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२) मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव 

3) मा.मंत्री (जलसंपदा) मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

४) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः ई-प्रशासन-२०१७/२८३/प्र. क्र.१०२/निवसं-३ 


५) प्रधान सचिव, (जसं) जलसपंदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) सचिव, (जसंव्य व लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
७) सचिव, (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


८) महासंचालक, वाल्मी औरंगाबाद 

९) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान संशोधन व सुरक्षितता, नाशिक 

qo) Ud कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग 

११) सर्व मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग. 

१२) सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव/ सहसचिव (सेवा) जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१३) उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१४ उपसचिव (निवसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५) आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१७) सर्व अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


